RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg . No. MCS/173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक ६ ९ 


शनिवार , जुलै १५ , २०१७ / आषाढ २४, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ११८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक १५ जुलै २०१७ 

अधिसूचना 
रासायनिक खत (नियंत्रण ) आदेश , १९ ८५ . 

क्रमांक राखते . १०१७/ प्र.क्र . २५/१७ अ. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने रासायनिक खत (नियंत्रण ) आदेश , १९ ८५ चा खंड १३ चा 
उप- खंड ( २) अनुसार काढलेली शासकीय अधिसूचना, कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्र . राखते २०१२ / प्र.क्र . 
२१ ९/ १७- ओ, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१३ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) तसेच याबाबत केंद्र 
सरकारने त्यांचे पत्र क्र . ५-४ / ९ ६- रासायनिक खते, विधि , दिनांक २२ जुलै २००२ अन्वये घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्वे आणि १९ ८५ च्या उक्त 
आदेशाचा खंड ३८ चा उप - खंड (५ ) अनुसार गठित करण्यात आलेल्या राज्य खत समितीच्या सल्ल्यानुसार , उक्त आदेशाच्या प्रयोजनार्थ त्याला 
जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या रासायनिक खतांच्या मिश्रणाकरिता मानके निश्चित करण्यात आली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य खत समितीने राज्य शासनाला, उक्त अधिसूचना विखंडीत करून उक्त अधिसूचनेस जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नमूद 
केलेल्या रासायनिक खतांच्या मिश्रणाची प्रत निरधीसूचीत करण्याचा सल्ला दिला आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र शासन , रासायनिक खत (नियंत्रण ) आदेश, १९ ८५ याचा खंड १३ चा उप - खंड ( २) तसेच सर्वसाधारण वाकखंड 
अधिनियम, १८ ९ ७ ( १८ ९ ७ चा १० ) याचे कलम २१ अनुसार , याद्वारे शासकीय अधिसूचना , कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग क्र . राखते २०१२ / प्र.क्र . २१ ९ /१७- ओ, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१३ चे विखंडन करीत आहे . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . बा . घाडगे , 
शासनाचे सहसचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - ११८-१ 


? 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जुलै १५, २०१७ / आषाढ २४ , 


शके १ ९ ३ ९ 


AGRICULTURE , ANIMAL HUSBANDRY, DAIRY DEVELOPMENT AND 

FISHERIES DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated the 15th July 2017 . 


NOTIFICATION 


FERTILIZER (CONTROL ) ORDER , 1985 . 


No. Rakhate 1017 /CR - 25 / 17A . — Whereas, the Government ofMaharashtra has, vide Government 
Notification , Agriculture , Animal Husbandry , Dairy Development and Fisheries Department , No. 
Rakhate 2012 /C.R . 219 / 17 - A , dated the 31st October 2013 (hereinafter referred to as “ the said 
Notification ”) , issued in pursuance of sub -clause ( 2 ) of clause 13 of the Fertilizer (Control) Order , 
1985 read with the guidelines issued by the CentralGovernment in this behalf under its letter No. 5 
4 / 96-Fert.law , dated the 22nd July 2002 and as per the advice of the State Fertilizer Committee 
constituted in pursuance of sub -clause ( 5 ) of clause 38 of the said Order of 1985 , set out the standards 
for themixture of fertilizers mentioned in the Schedule appended thereto , for the purpose of the said 
Order; 


And whereas, the State Fertilizer Committee has advised the Government of Maharashtra to 
de - notify the grades of mixtures of fertilizers mentioned in the Schedule appended to the said 
Notification by rescinding the said Notification . 

Now , therefore , the Government of Maharashtra , in pursuance of sub -clause ( 2 ) of clause 13 of 
Fertilizer (Control) Order , 1985 read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 ( 10 of 1897 ) 
hereby rescinds the Government Notification , Agriculture, Animal Husbandry, Dairy Development 
and Fisheries Department, No. Rakhate. 2012 /C.R . 219 / 17 - A , dated the 31st October 2013 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. B. GHADGE , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


